कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय 
म्हणून स्थगित केलेल्या बायोमेट्रिक उपस्थिती 
प्रणालीचा वापर पुन्हा सुरू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : समय २०२०/प्र.क्र.३१/१८(र.वका.) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ मे, २०२२. 


वाचा :- १) शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ०५ जानेवारी, २०२२ चे परिपत्रक. 
२) शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक ३१ जानेवारी, २०२२ चे परिपत्रक. 
३) मदत व पुनर्वसन विभागाचे आदेशा क्रमांक: DMU/2020/CR.92/DisM-1, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२२. 


शासन परिपत्रक:- 


कोरोना विषाणूचा प्रसार राज्यातील कार्यालयांमध्ये होऊ नये तसेच राज्यातील अधिकारी / 
कर्मचारी यांना त्याचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय 
कार्यालयांमधील बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाळीचा वापर उक्त संदर्भ क्रमांक १ व २) येथील 
परिपत्रकान्वये स्थगित करण्यात आला होता. या कालावधीमध्ये अधिकारी / कर्मचारी यांची 
कार्यालयातील उपस्थिती हजेरी पटावर नोंदविण्याबाबत प्रशासकीय विभाग व क्षेत्रीय कार्यालयातील 
आस्थापना शाखांनी आवश्‍यक ती उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 
२. आता मदत व पुनर्वसन विभागाच्या उक्त संदर्भ क्रमांक ३ येथील आदेशान्वये कोविड विषयक 
निर्बध उठविण्यात आळेले आहेत. तसेच सर्व शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती १००% क्षमतेने सुरू 
झालेली आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची उपस्थिती आता 
बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाळीवरच नोंदविण्यात यावी. अझाप्रकारे उपस्थिती नोंदविताना खबरदारीची 
बाब म्हणून कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा (जसे मास्कचा वापर, सुरक्षित अंतर, सॅनिटाईझरचा 
वापर) वापर ऐच्छिकरीत्या सुरु ठेवण्यात यावा. सर्व शासकीय कार्यालयाच्या आस्थापना शाखांनी सर्व 
अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयात येताना व कार्यालय सोडताना त्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक 
प्रणाळीवरच नोंदवित आहेत, याची दक्षता घ्यावी. 
३. माहिती तंत्रज्ञान उपविभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ यांनी शासकीय 
कार्यालयातील सर्व ठिकाणची बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली पूर्ण क्षमतेने सुरू राहण्याची दक्षता घ्यावी. 
ह. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५२३१२०७५९६००७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SOMNATH 
NAMDEO BAGUL « 
(सो. ना. बागुल) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३१/१८(र.वका.) 


१०. 
११. 
१२. 
षे. 
१४. 
१६५. 
१६: 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
20. 
28. 
30. 


३१. 
३२. 


38. 
२४. 


२३५. 
३६. 


मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 

मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई. 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई. 

प्रबंधक, लोकआयुकक्‍त व उपलोकआयुकक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 

राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां), बांधकाम भवन, दुसरा मजला, 24, मर्झबान 
पात्रावाला मार्ग फोर्ट, मुंबई - ३२. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील उर्वरित सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२०. 

भारतीय राष्ट्रीय कॉँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

राष्ट्रवादी काँग्रेस wi, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, Jaws इस्टेट, 
मुंबई - ४०००३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 

बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्रमांक ८३-अ, 
कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००७४. 

भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग, 
मुंबई - ४००००४. 

भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, जनशक्ती सभागृह, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई - ४०००१३. 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - ४०००२८. 
निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


